प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना 
महानगरपालिका, नगरपालिका/परिषद व 
नगर पंचायत यांच्या हद्दीत समाविष्ट झालेले 
गाव/झालेली गावे वगळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक: प्रगायो-२०२१/प्र.क्र. ७/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ मार्च, २०२१. 


वाचा: १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक: प्रगायो-२०१९/ 
प्र.क्र.१०३/अजाक, दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१९. 
२. समाज कल्याण आयुक्तालयाचे पत्र, दिनांक १६ डिसेंबर, २०२०. 
३. सहाय्यक AQHA, VAM कल्याण, अकोला यांचे पत्र दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०२०. 


प्रस्तावना: 


केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाने सन २००९-१० या 
वर्षापासून प्रायोगिक तत्वावर प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू केलेली आहे. सदर 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीची ५०% पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांत पाणी पुरवठा, 
रस्ते इत्यादी मुलभूत सोयीसुविधांची कामे व इतर उपक्रम राज्य शासनाच्या इतर योजनांशी 
मेळ घालून (Convergence of the Schemes) मंजूर केली जातात. या योजनेसोबतच राज्य 
शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांची सदर गावांमध्ये 
अंमलबजावणी करून सदर गावांचा सर्वांगीण विकास करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. 
सदर योजनेंतर्गत संबंधित गावात मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करणे व गावातील सर्व 
नागरीकांचे जीवनमान उंचावणे हा प्रमुख हेतू आहे. सदर योजनेंतर्गत मंजूर निधी खर्च करताना 
केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या इतर योजनांतून प्राप्त झालेला निधी व प्रधान मंत्री आदर्श 
ग्राम योजनेंतर्गत मिळणारा निधी यांचा मेळ घाळून (Convergence) योजना/ कार्यक्रम राबविणे 
अपेक्षित आहे. 

उपरोक्त वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात प्रभावीपणे 
राबविण्यासाठी विविध पातळीवरील समित्यांचे गठन करणे व क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना सविस्तर 
मार्गदर्शक सूचना उपरोक्‍त वाचा १ येथील शासन निर्णय, दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१९ अन्वये 
देण्यात आलेल्या आहेत. 

केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाने सन २०१८-१९ या 
वर्षात निवडलेल्या १४५ गावांत खालील गावांचा समावेश आहे. 
१. खरब बुद्रुक, ता.जि. अकोला 
२. हिंगणा म्हेसपूर, ता. जि. अकोला 
सदर दोन्ही गावे अकोला शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट आहेत. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रगायो-२०२१/प्र.क्र. ७/अजाक 


तथापि, सदर योजना राज्याच्या ग्रामिण भागासाठी राबविण्यात येत असल्यामुळे सदर दोन्ही 


गावे वगळण्याबाबत निर्णय घेण्याची बाब उपरोक्‍त वाचा २ येथील समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या 


दिनांक १६ डिसेंबर, २०२०च्या पत्राच्या अनुषंगाने शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय: 

प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजनेंतर्गत केंद्र शासनामार्फत निवड करण्यात आलेले गाव/ 
आलेली गावे जर महानगरपालिका, नगरपालिका/परिषद व नगर पंचायत यांच्या हद्दीत समाविष्ट 
झालेले/झालेळी असतील तर असे गाव/अशी गावे वगळण्यात येऊन त्या गावासाठी/गावांसाठी 
मंजूर झालेल्या निधीबाबत केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या प्रचलित 


आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२४१७१७०९७७२२ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आलेला आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DINESH lela क evecare ee 


JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
ICode=400032, st=M. 


, st=Mal 
RA M H A N D RA 2.5.4.20=8612f201 1cf8cde3b074d561cd711c17c6c3fd836467a864 
8aBd21de84bc01b 


idonym=2097D404DF0287B8EA9B9CB128B35 1603D2AB8BA, 
serial ber=FC344849650CE07C3F9ADC7E2CD4976B2852065E2 
D ) | N G L E ACD65F7CEE1828C10091458, cn=DINESH RAMCHANDRA DINGLE 


Date: 2021.03.24 17:23:26 +05'30' 


(दि.रा.डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

२. प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, सर्व, 

३. सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, सर्व 

४. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र,मुंबई, 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई, 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र,नागपूर, 

८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२,महाराष्ट्र, नागपूर 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
१०.कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे, 

११.सर्व मंत्रालयीन विभाग,मंत्राळय,मुंबई, 

१२.सर्व कार्यासने, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१३.निवड नस्ती/अजाक. 


